अधिसंख्य पद निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसएसएन -२०१३/(१९/१३)/टीएनटी-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र. एसएसएन -२०१३/(१९/१३)/टीएनटी-२, दिनांक : २३ डिसेंबर-२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निणर्याच्या परिच्छेद क्र.१ मध्ये या शुध्दीपत्रकान्वये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
येत आहे :- 


“संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.०८.०६.२०१६ मधील अट क्र. 3 या शासन निर्णयानुसार वगळण्यात येत आहे.” 
असे नमूद करण्यात आलेले आहे. 
त्या ऐवजी 


“संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. ०८.०७.२०१६ मधील अट क्र. 3 या शासन निर्णयानुसार वगळण्यात येत आहे.” 
असे वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१६११४१४९२१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.03.29 16:13:11 +05'30' 


( समीर सावंत ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 

६. शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम विभाग, बृहन्मुंबई 

७. कार्यासन व्यय-५,वित्तीय सुधारणा, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवड नस्ती (कार्यासन टीएनटी-२) 


Cc WwW A -5 


